महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मभावा-२०२०/प्र.क्र.9७१/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३.०२.२०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दि. २४.०८.२०२० व दि. १९.१०.२०२० 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी दि.२४.०८.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आळी आहे. सदर समितीस दि. १९.१०.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये दि. २३.०१.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर समितीस अहवाल सादर 
करण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी 
एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा कालावधी 
दिनांक २४ जानेवारी, २०२१ पासून आणखी १ महिना म्हणजेच दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत 
वाढवून देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२०३१६३८५६८२३३ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajashri Uday Bapat 
G nt Of Maharas 


= e 
Ra a S h rl U d a DN: c=IN, न ment Of htra, ou=Marathi Language 
400032, st=Mal 


066 a harashtra, 
785319194707f89dc0e9ab5156282f4a89952 


NO 


d9774a26fade711538, 
i 2976929866c57cSb5b45c06bbd6c5983fe47bad0 
hri Uday Bapat 


Bapat —— a 
(राजश्री बापट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
२. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावा-२०२०/प्र.क्र.७१/भाषा-२ 


३. मा .प्रार्पकार तथा सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. महाराष्ट्र ११ २लेखापरीक्षा (लेखा व अनुज्ञेयता /,मुंबई, नागपूर 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. अध्यक्ष व सदस्य ,महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम सुधारणा समिती 
. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 
११. सचिव ,महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
१२. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 
१३. सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई /पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
१४. अवर सचिव, (व्यय-४/सेवा-५/विनियम), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१५. सर्व कार्यासने, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. संग्रहार्थ /कार्या.भाषा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


